संगणक संलग्न साहित्य खरेदीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२०/नोंदणी शाखा 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
मुंबई-४ 000००१ 
तारीख : २१ नोव्हेंबर २०१९ 


ara : 

१) area निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग २ ,दिनांक १७.०४.२०१५ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण - २०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दिनांक २४.८.२०१७ 


शासन निर्णय: 
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध कार्यासनांसाठी संगणक संलग्न सामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. साहित्याचा तपशील खाळीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र कार्यालयीन व लेखनसाहित्याचे नाव | सल्या. 
षि D link/ इतर कंपनी ८ port ethernet LAN स्वीच षु 
2 कि बोर्ड (usb cable) | ao | 
माउस वायर (usb cable) 1१०0 | 
छं LAN केबल (category 4s) १०० metre 
षु pen drive (१६ GB) (transcend किंवा HP) Yo 
६ spike guard (ISI मार्क) (१.५ मीटर वायर) 1१७ 
व URCIA बोर्ड ॥5। मार्क) (०५ ’ 
$ 
मीटर वायर) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२०/नोंदणी शाखा 


=F सदर खरेदी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४ , दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार GEM पोर्टल वरुन विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन खरेदी करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.आर-२२५१ सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा,०९०,सेक्रेटरीएट- 
(०१) (०१ सार्वजनिक आरोग्य-१३, कार्यालयीन खर्च (२२५१ ०४१८) या लेखाशिर्षाखाळली सन २०१९- 
२० या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 


8. सदर are निर्णय वित्त विभाग aed निर्णय क्रमांक fas २०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३२/विनिमय, APT, दि.१७ एप्रिल,२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग 
पहिला, उपविभाग दोन मधील अनुक्रमांक २७ ब, नियम क्र.७६, नुसार प्रशासकीय विभागास 
अधिकारानुसार खरेदी करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या -www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०२२१३३१२१५३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra R Gadhari 


Date: 


(र.र.गढरी) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखश्ाखेमार्फत), 
३. उपसचिव(नोंदणी शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
४. कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), GEM पोर्टल, सा.आ.वि 
५. अवर सचिव (रोख शाख), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (नोंदणी शाखा) 


oe ७ -€॥ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


